Reg.No.NPCITY/ 236/ 2018-20 . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र 


शासन राजपत्र 


प्राधिकृत 


प्रकाशन 


वर्ष ५ , अंक ३२ ] 


गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ८-१४ , २०१ ९/ श्रावण १७-२३ , शके १ ९ ४१ 


[ पृष्ठे ९, किंमत : रुपये १०.०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अमरावती विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 


पृष्ठे 


पृष्ठे 


नाही . 


१-४ 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , पदोन्नती, 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ , चार-ब 
व चार - क यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत 
त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित 
असलेले नियम व आदेश . 


भाग एक - अ .- ( भाग चार - ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात 

आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी 
संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत 
समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपालिका बरो, जिल्हा 
नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 
लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात आलेले 
आदेश व अधिसूचना . 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ. इ., केवळ अमरावती 
विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश. 


१ - ९ 


शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


नाही . 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


भाग १ ( अ. वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . १०३१ . 

जिल्हाधिकारी, यांजकडून 

शुध्दीपत्र 
क्रमांक प्र.अ.- भु.सं.अ.का.- कावि -४७५-२०१९. 

उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , चांदूर रेल्वे यांच्या फाईलवरील भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ३७-४७-२०१४-१५, मौजा मंगरुळ 
चव्हाळा, तालुका नांदगाव खंडेश्वर, जिल्हा अमरावती या प्रकरणात कलम १९ ची अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग- एक अमरावती विभागीय 


अ .-एक -१ ( १६१७) . 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट ८-१४, २०१९ / श्रावण १७-२३ , शके १९ ४१ 


पुरवणीमध्ये दिनांक जानेवारी १८-२४, २०१८ , अ.क्र . ७९, पृष्ठ ५ व ६ वर प्रसिध्द करण्यात आली आहे , त्यात खालील प्रमाणे दुरुस्ती वाचावी 


याकरीता 


असे वाचावे 


अ.क्र . 


अंदाजित क्षेत्र 


अ.क्र . 


भूसंपादन 
क्रमांक किंवा 
गट नंबर 


एकूण 

क्षेत्र 


लागवड पोट ख . 
योग्य क्षेत्र क्षेत्र 

( ३ ) ( ४ ) 
हे . आर हे . आर 


सर्व्ह 

अंदाजित क्षेत्र 
क्रमांक किंवा 
गट नंबर 

लागवड पोट ख . 

पोट ख . एकूण क्षेत्र 
योग्य क्षेत्र क्षेत्र 
( २ ) ( ३ ) ( ४ ) ( ५ ) 

हे . आर हे . आर हे . आर 


( १ ) 


( २ ) 


( ५ ) 


( १ ) 


हे . आर 


१ 


० २६ 


O 


० २६ 


० ०६ 


. 


० ०६ 


२ 


० २३ 


० २३ 


१ 
२ 

३ 


००७ 


0 


० ०७ 


३ 


०७१ 


०७१ 


०३६ 


0 


०३६ 


१३३ पैकी 
१३३ पैकी 
१३१ पैकी 
१३१ पैकी 
१३१ पैकी 
१३१ पैकी 


४ 


०३२ 


O 


०३२ 


४ 


० ४५ 


० ४५ 


५ 


. 


O 


० १ ९ 


० १ ९ 


५ 


१३३ पैकी 
१३३ पैकी 
१३३ पैकी 
१३१ पैकी 
१३१ पैकी 
१३१ पैकी 
१३१ पैकी 
१३१ पैकी 
१३१ पैकी 


० २६ 


० २६ 


६ 


. 


० १८ 


o 


० १८ 


६ 


० १६ 


० १६ 


७ 


० १६ 


O 


० १६ 


एकूण 


१८ ९ 


. 


१८ ९ 


८ 


० १ ९ 


० १ ९ 


O 


९ 


० १८ 


. 


० १८ 


एकूण 


१८ ९ 


O 


१८ ९ 


शैलेश नवाल , 


अमरावती : 
दिनांक २९ जुलै २०१ ९ . 


जिल्हाधिकारी, अमरावती . 


भाग १ ( अ.वि.पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . १०३२ . 
भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 

क्रमांक प्र.अ. - भूसं .-रप्र .- कली- कावि -१६७-२०१९. 

ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या यवतमाळ जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-याने भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा ३० ) ( यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे) याच्या कलम ११ च्या 
पोट- कलम ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून अधिसूचना क्र . प्र.अ.- भू.स.-रप्र - कलि - कावि- ६४-२०१९ , दिनांक ३० मार्च, 
२०१९ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढलेली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची -एकमध्ये अधिक 
तपशिलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची- दोन मध्ये विनिर्दीष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक आहे किंवा तिची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे. 


आणि ज्याअर्थी, यवतमाळ जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- याने कलम १५ च्या पोट - कलम (२ ) अन्वयेदिलेला अहवाल , कोणत्याही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे ; 

आणि म्हणून उक्त अधिनियमाचे कलम १९ च्या पोट- कलम (१) च्या तरतुदींन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता 
आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणूननिर्धारित केले असल्याचेयाद्वारे घोषित केले जात असून पुनर्वसन योजनेचा सारांश अनुसूची- चारमध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे. 

आणि त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम-३ च्या खंड ( छ ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका- यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन), रस्ते प्रकल्प , यवतमाळ, जिल्हाधिकारी कार्यालय , यवतमाळ यांना पदनिर्देशित 
करीत आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट ८-१४ , २०१ ९/ श्रावण १७-२३ , शके १९ ४१ 


३३ 


अनुसूची- एक 

संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २-४७-२०१८-२०१९ , मौजा तिवसा,, ता.जि. यवतमाळ . 
भूमापन किंवा गट क्र . 

अंदाजित क्षेत्र 
( २ ) 

( ३ ) 


अ . क्र . 


( १ ) 


हे . आर 


१ 


२६२ पै . 


० २३ 


एकूण 


० २३ 


: 


अनुसूची-दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव 

वर्धा-नांदेड , मार्गे यवतमाळ - पुसद नवीन रेल्वे लाईन करीता. 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन 

वर्धा- नांदेड , मार्गे यवतमाळ - पुसद नवीन रेल्वे लाईनचे सार्वजनिक कामाचे प्रयोजनार्थ. 
समाजाला मिळणारे लाभ 

सार्वजनिक हितार्थ. 

अनुसूची-तीन 
बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग 

विस्थापनाची आवश्यकता नाही. 
पाडणारी कारणे . 

सबब माहिती निरंक 

अनुसूची- चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 

-निरंक 
टीप :-उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन), रस्ते प्रकल्प , यवतमाळ, जिल्हाधिकारी कार्यालय , यवतमाळ यांचे 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल. 
दिनांक १३ जून २०१९ . 


भाग १ ( अ.वि.पु.) म . शा . रा ., अ. क्र . १०३३ . 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३. 

क्रमांक प्र.अ. -भूसं.-कली- कावि-७९२-२०१९. 

ज्याअर्थी, भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वासाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३०) 
याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ) परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना, महसूल व वन विभाग 
क्रमांक संकीर्ण ११-२०१४-प्र.क्र . ७७- अ -२, दिनांक १९ जानवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे) 
याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, 
एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त 
अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समूचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एकमध्ये अधिक 
तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे ज्याचा 
निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन असा केला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते , ज्याच्या स्वरूपाचे 
विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - दोनमध्ये दिलेले आहे ; 

आणि म्हणून उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची-तीन मध्ये दिलेली आहेत . (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत); 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट ८-१४ , २०१९/ श्रावण १७-२३ , शके १९ ४१ 


आणि ज्याअथी , सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चार मध्ये दिलेला आहे , 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट- कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे. (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर, या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा); 

त्याअर्थी, आता असे , घोषीत करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनिमाच्या कलम ११ च्या पोट -कलम ( ४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही 
अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ; 


परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका- यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ; 

परंतु , आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुध्दीपुरसःर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका -यांकडून भरपाई दिल्या जाणार नाही . 

तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५) अनुसार , जिल्हाधिकारी भूमीसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) यांच्या नियम १० 
च्या उपनियम ( ३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमिअभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित 
करण्यात येत आहे; 

आणि म्हणून त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम -३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , दारव्हा, जि . यवतमाळ यांना पदनिर्देशित करीत आहे. 


अनुसूची-एक 

संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ९- ४७-२०१८-२०१९, मौजा टाकळी ( बु.), ता . दारव्हा, जि . यवतमाळ . 
अ . क्र . भूमापन . किंवा गट क्र . 

क्षेत्र 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


हे.आर 


१ 


९९ 


० १४ 


२ 


१०३ 


० १४ 


३ 


१०० 


०३० 


४ 


१०१ 


० १६ 


५ 


१०४ 


० ०५ 


६ 


११६ 


o04 


७ 


११७ 


० ० ९ 


८ 


१०५ 


० १ ९ 


९ 


११० 


० १८ 


१० 


१३१ 


० २३ 


११ 


१३२ 


० २३ 


१२ 


१३३ 


०२९ 


१३ 


१११ 


० ०८ 


१४ 


१४३ 


० ०२ 


एकूण 


२ १५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट ८-१४ , २०१९ / श्रावण १७-२३ , शके १ ९ ४१ 


५ 


: 


: 


अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव 

अंतरगाव 

लघु 

पाटबंधारे योजना . 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन 

उजव्या मुख्य कालव्यावरुन निघणा- या बांधकामाकरिता. 
समाजाला मिळणारे लाभ 

या प्रकल्पाद्वारे जमीनीस सिंचनाचा लाभ होतो . 

अनुसूची-तीन 
बाधित व्यक्तीचेविस्थापन करण्यास भाग 

विस्थापनाची आवश्यकता नाही. 
पाडणारी कारणे. 

सबब माहिती निरंक . 

अनुसूची- चार 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश 

दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसूचना 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास कराणा- या क्र . संकिर्ण-०१-२०१५-प्र.क्र .३ - अ-२ नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम १० क 
अभिकरणाने दिलेला ) 

नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सुट देण्यात 
आलेली आहे. 

अनुसूची- पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या : प्रशासकाच्या नियुक्तीची आवश्यकता नाही. 

अधिका- याचे पदनाम . 
( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 

निरंक . 
( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती निरंक . 

करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा 
तपशील . 


: 


: 


टीप :-उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादनअधिकारी, दारव्हा , जि . यवतमाळ यांचे कार्यालयामध्येनिरीक्षण 
करता येईल . 


भाग १ ( अ.वि.पु.) म. शा . रा., अ. क्र . १०३४ . 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 

क्रमांक प्र.अ.- भूसं .- कली - कावि -७९३-२०१९. 

ज्याअर्थी, भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वासाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ) परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना, महसूल व वन विभाग 
क्रमांक संकीर्ण ११-२०१४-प्र.क्र . ७७- अ-२, दिनांक १९ जानवारी २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे ) 
याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , 
एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त 
अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समूचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एक मध्ये अधिक 
तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढेजिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा 
निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा केला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते , ज्याच्या स्वरूपाचे 
विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- दोनमध्ये दिलेले आहे ; 

आणि म्हणून उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


अ .-एक -२ ( १६१७) . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट ८-१४ , २०१९/ श्रावण १७-२३ , शके १९ ४१ 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावीत भुमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तींचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीन मध्ये दिलेली आहेत . (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत ); 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चार मध्ये दिलेला आहे, 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट- कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची -पाचमध्ये दिलेला आहे.(नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर , या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा); 

त्याअर्थी, आता, असे घोषीत करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनिमाच्या कलम ११ च्या पोट -कलम ( ४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती , ही 
अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ; 


परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका- यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ; 

परंतु, आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुध्दीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीचीकिंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका- यांकडून भरपाई दिल्या जाणार नाही . 

तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( ५) अनुसार , जिल्हाधिकारी भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र) नियम , २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम १० 
च्या उपनियम (३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमिअभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित 
करण्यात येत आहे; 

आणि म्हणून त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम -३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, दारव्हा , जि . यवतमाळ यांना पदनिर्देशित करीत आहे. 

अनुसूची-एक 

संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०८-४७-२०१८-२०१९ , मौजा टाकळी ( बु.), ता . दारव्हा ,जि.यवतमाळ . 
भूमापन किंवा गट क्र . 

क्षेत्र 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 
हे . आर 


अ.क्र . 


१ 


१२३ 


० १५ 


२ 


१२४ 


० ५६ 


३ 


० ११ 


१४८/२ 

१४ ९ 


४ 


० १ ९ 


५ 


१५० 


००८ 


६ 


१५१ पैकी 


० २५ 


७ 


१५४ 


० १६ 


८ 


० २४ 


१५७/१ 
१५७/२ 
१५७/३ 
१५७/४ 


९ 


०२० 


१० 


०३० 


११ 


१५७/५ 


० १२ 


१२ 


७३ 


० २७ 


१३ 


७४ 


० १६ 


१४ 


७५ 


० १२ 


एकूण 


२ ९ १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट ८-१४ , २०१ ९/ श्रावण १७-२३ , शके १९ ४१ 


७ 


: 


: 


अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव 

अंतरगाव 

लघु 

पाटबंधारे योजना . 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन 

उजव्या मुख्य कालव्यावरुन निघणा- या बांधकामाकरिता. 
समाजाला मिळणारे लाभ 

या प्रकल्पाद्वारे जमीनीस सिंचनाचा लाभ होतो . 

अनुसूची- तीन 
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे . 

विस्थापनाची आवश्यकता नाही . 
सबब माहिती निरंक . 

अनुसूची- चार 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश 

दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसूचना 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या क्र . संकिर्ण -०१-२०१५ -प्र.क्र .३- अ -२ , नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम १० क 
अभिकरणाने दिलेला ) 

नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सुट देण्यात 
आलेली आहे. 

अनुसूची-पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या : प्रशासकाची नियुक्तीची आवश्यकता नाही. 

अधिका -याचे पदनाम . 
( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 

निरंक . 
( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती 

निरंक . 
करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा 
तपशील . 


: 


टीप :-उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, दारव्हा, जि . यवतमाळ यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण 
करता येईल . 


यवतमाळ : 


अजय गुल्हाणे , 
जिल्हाधिकारी, यवतमाळ . 


दिनांक ९ जुलै २०१९ . 


भाग १ ( अ.वि.पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . १०३५ . 


सदस्य सचिव , जिल्हा स्कूल बस समिती तथा उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी , यांजकडून 

यवतमाळ शहर व वणी नगरपालिका/ ग्रामीण क्षेत्र स्कूल बस थांबे ठरविणेबाबत 
क्रमांक ३७२३ -जिस्कूबसुस - उप्रापका- यवत -२०१९. 

स्कूलबसचे थांबे ठरविण्याची तरतूद मोटार वाहन अधिनियम , १९ ८८ च्या कलम ११७ मध्ये असून शासन अधिसूचना क्र . MVA -0589 -CR 
1061 -TRA-2 Dt. 19-05-1990 MGGIVA, Dt . 20-09-1990, P- 668 अन्वयेजिल्हाधिकारी यांना अधिकार नमूद करण्यात आले आहेत . 
त्या अनुषंगाने प्रादेशिक पहिवहन प्राधिकरण , यवतमाळ यांची बैठक , दिनांक १३-०८-२०१८ मध्ये पारित केलेला ठराव क्र . ०२-२०१९ अन्वये थांबे 
निश्चित केले आहेत . 


संयुक्त पथकाने स्कूल बससाठी वाहन तळ प्रत्येक शाळेने आपले स्तरावर निश्चित केले आहे . तसेच सदर पथकाने यवतमाळ शहर एकूण ८० 
व वणी नगरपालिका/ ग्रामीण क्षेत्र एकूण ९ ८ स्कूलबस / स्कूलव्हॅन थांबे निश्चित केले आहे . 

यवतमाळ शहरातील स्कूल बस थांबे 
ठाकरे हॉस्पीटल 

२ हॉटेल एकविरा 

३ शोभादेवी मंगल कार्यालय 
सत्यज्योत मंगल कार्यालय ५ सुभाष नगर 

६ राणाप्रताप गेट 
आरटीओ ऑफीस 

९ दाते कॉलेज चौक 


१ 


४ 


७ 


महेश भवन 


८ 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट ८-१४ , २०१९/ श्रावण १७-२३ , शके १९ ४१ 


यवतमाळ शहरातील स्कूल बस थांबे- चालू 
११ खोजा कॉलनी 

वंजारी फैल 


१० 


१२ 


दत्त चौक 
जाजु चौक 


१३ 


१४ 


१५ 


१६ 


१७ 


गुरुकृपा नगरी 


१८ 


१ ९ 


किरण पेट्रोल पंप 
शारदा चौक 
बालाजी चौक 
मोहाफाटा/ धामणगांव रोड 
अंध मुक 

बधीर शाळा 
अमृत 

गार्डन 
जांटस इंग्लिश मिडी . स्कूल 


२० 


२१ 


२२ 


२३ 


२४ 


तीन फोटो उमरसरा 
उमरसरा ग्रामपंचायत 
समर्थवाडी 
महावीर शाळा 


२५ 


२६ 


२७ 


अमोलकचंद कॉलेज 
रेणुका मंगलम 
वंदे मातरम चौक 
येरावार चौक 
हनुमान नगर 
साईबालाजी पार्क 
बालाजी मंगल कार्यालय 


२८ 


२ ९ 


३० 


३१ 


टाटा मोटर्स 


३२ 


राधाकृष्ण नगरी 


३३ 


३४ 


वाघापुर नाका 


३५ 


चांदोरे नगर 


३६ 


३७ 


३८ 


३ ९ 


शिवाजी शाळा 


४० 


४१ 


शिवनेरी सोसायटी 
हॉटेल गॅलक्सी 
हॉटेल एकविरा 


४२ 


लोहारा 


४३ 


४४ 


४५ 


दर्डा नगर 


४६ 


४७ 


पत्रकार कॉलनी 


४८ 


४ ९ 


५० 


आठवडी बाजार 


५१ 


नेताजी चौक 
कोहीनुर सोसायटी 
पोस्टल ग्राऊंड 


५२ 


५३ 


अप्सरा टॉकीज 


५४ 


५५ 


५६ 


गांधी नगर 


५७ 


नारीगे नगर 


५८ 


शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय 
संदिप मंगलम 
राऊत पेट्रोल पंप 
मेन हॉस्पीटल चौक 
तहसील चौक 
कळंब चौक 
एसबीआय चौक 
पळसवाडी कॅम्प 
राऊत नगर 
कॉटन मार्केट 
माईंदे चौक 
हनुमान आखाडा 
आर्णी नाका 
लक्ष्मी नगर 
पाटीपुरा 


५ ९ 


पिंपळगांव रोड 


६० 


बालाजी पार्क 


६१ 


६२ 


६३ 


संदिप मंगलम 


६४ 


६५ 


६६ 


महेश नगर 


६७ 


६८ 


६ ९ 


तहसील चौक 


७० 


७१ 


बांगर नगर 
सिव्हील लाईन 
हिंदी 

हायस्कूल 
भोसा रोड 
बस स्टॅन्ड चौक 
शिवाजी नगर 
रिलायन्स पेट्रोल पंप 


७२ 


७३ 


७४ 


७५ 


दारव्हा नाका 
एलआयसी चौक 
लोखंडी 

पुल 


७६ 


७७ 


७८ 


७ ९ 


८० 


वणी नगरपालिका/ ग्रामीण क्षेत्रातील स्कूल बस थांबे 


१ 


आनंद नगर 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


बस स्टैंड 
दत्त मंदिर 


७ 


८ 


९ 


ब्राम्हणी रोड 
छोरीया - ले - आऊट 
धुमे नगर 
जैन ले - आऊट 
लक्ष्मी नगर 
पटवारी कॉलनी 


१० 


११ 


१२ 


१३ 


गांधी चौक 
काळे हॉस्पीटल 
लॉयन कान्व्हेंट 


बँक कॉलनी 
चिखलगांव 
दिपक टॉकीज 
इंदिरा चौक 
लालगुडा 
नटराज चौक 
रेल्वे स्टेशन 
साधनकरवाडी 
सिंधी कॉलनी 


१४ 


१५ 


१६ 


१७ 


१८ 


१ ९ 


२० 


२१ 


रंगारी पुरा 


२२ 


प्रगती नगर 
रवी नगर 
शास्त्री नगर 


२३ 


२४ 


२५ 


२६ 


२७ 


२८ 


टागौर चौक 


२ ९ 


तलाव रोड 


३० 


३१ 


टिलक नगर 


३२ 


विनायक नगर 


३३ 


३४ 


३५ 


३६ 


विठ्ठलवाडी 
ग्रीन पार्क 


साई नगर 
सुभाष 

चौक 
टिलक चौक 
विरानी टॉकीज 
झेडपी कॉलनी 
दामले ले - आऊट 
पोस्ट कॉलनी 
नगर परिषद शाळा नं . १ 
जैन स्थानक 


३७ 


३८ 


३ ९ 


४० 


महादेव नगर 


वागदरा 
बँक ऑफ महाराष्ट्र 

ओल्ड कॉटन मार्केट 
भारत माता चौक 
नगर परिषद शाळा नं . ७ 


४१ 


४२ 


४३ 


साई मंदिर 


४४ 


४५ 


४६ 


सदाशिव नगर 


४७ 


४८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट ८-१४ , २०१ ९/ श्रावण १७-२३ , शके १९ ४१ 


९ 


४ ९ 


५२ 


५८ 


६१ 


६४ 


६७ 


७० 


वणी नगरपालिका/ ग्रामीण क्षेत्रातील स्कूल बस थांबे - चालू 
मंगलम पार्क ५० द्वारका अपार्टमेंट 

५१ 
गुरुवर्य कॉलनी ५३ वसंतगंगा विहार 

५४ 
शिवनेरी चौक ५६ आंबेडकर चौक 

५७ 
महावीर भवन 

५ ९ राधा नगरी 

६० 
मदिना मस्जिद 

६२ अग्रसेन भवन 

६३ 
चांदवडकर फोटो स्टूडिओ 

६५ लोढा हॉस्पीटल 

६६ 
काळे ले - आऊट ६८ गाडगेबाबा चौक 

६ ९ 
मारुती टाऊनशिप 

७१ पॉवर हाऊस सबस्टेशन 

७२ 
सदाशिव नगर ७४ सर्वोदय चौक 

७५ 
फळे ले - आऊट ७७ साई दरबार वरोरा रोड 

७८ 
शिवाजी चौक 

८० पद्मावती नगर , घुग्गुस रोड 
मेघदूत कॉलनी,चिखलगांव 

८३ भगतसिंग चौक 
न . प . शाळा नं .५, नांदेपेरा रोड ८६ पंचशील नगर , ब्राम्हण रोड 

८७ 
देशमुख वाडी 
८ ९ गुलमोहर पार्क वडगांव 

९ ० 
९ २ कांडला स्टॉप 

९ ३ 
शेलु स्टॉप ९ ५ वाघदरा 

९ ६ 
नांदेपेरा स्टॉप 

९ ८ वांजरी स्टॉप 


जटाशंकर चौक 
पंचवटी अपार्टमेंट 
कनकवाडी 
कैलास भवन 
शेतकरी मंदिर 
तेली फैल 
विठ्ठल मंदिर 
गुरू नगर 
खाटी चौक 
बाकडे पेट्रोल पंप 
एमआयडीसी , वणी 

ओम नगर 
विद्या नगरी बायपास रोड 
माझरी स्टॉप 
शिरपुर स्टॉप 
मार्डी स्टॉप 


७३ 


७६ 


७ ९ 


८१ 


८२ 


८४ 


८५ 


८८ 


९ १ 


कुचना स्टॉप 


९ ४ 


९ ७ 


वरीप्रमाणे निश्चित केलेले थांबे व वाहनतळास प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाची मंजूरी देण्यात आली असून खालील अटी व शर्ती नमूद 
करण्यात आल्या आहेत . 


१ . 


सदर थांब्यामुळे वाहतुकीस अडथळा निर्माण होणार नाही. 
२. अमरावती शहराच्या दृष्टिने नगरपालिका/पोलीस वाहतूक विभाग यांचेकडून स्कूल बस/ स्कूल व्हॅन थांबे वाहतूकीच्या सुविधेनुसार 

बदलविण्यासाठी किमान ०३ दिवसांची पूर्वसूचना देण्यात येईल . 
३. सदरहू थांब्यावर कोणत्याही वाहनास एका वेळेस ५ मिनिटापेक्षा जास्त कालावधीकरिता उभे राहता येणार नाही. 
४. नगरपालिकेतर्फे अशा ठिकाणी थांब्याचेनिर्देशक म्हणून फलक उभारण्यात येतील. 


५ . 


वाहन चालकास थांब्याच्या ठिकाणी वारंवार हॉर्न वाजवता येणार नाही. 


६. सदरहू स्कूल बस/ स्कूल व्हॅन थांब्याकरिता शासनाच्या व स्थानिक प्राधिकरणाच्या अटी व शर्ती लागू राहतील. 


राजेंद्र वाढोकर , 

सदस्य सचिव , 
जिल्हा स्कूल बस समिती तथा 
उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी, 


यवतमाळ : 
दिनांक १ ऑगस्ट २०१ ९ . 


यवतमाळ . 


अ .- एक -३ ( १६१७) . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR DR . NAMDEO KONDAJI 
BHOSALE , PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , CIVIL LINES , NAGPUR - 440 001. AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION, 21- A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI- 400 004. EDITOR : DIRECTOR DR. NAMDEO KONDAJI BHOSALE. 


